लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील 
दोन रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ मे, २०१८. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१०५१५३ 
दि. १९/१२/२०१७. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे पत्र 
क्र. पीडब्ल्युसी/प्रआ/२१९३/७१५ दि. १३/०४/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून 
संदर्भाधीन पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील १) इतर जिल्हा मार्ग-३० - 
मसला - भिसेवाघोली शिवरस्ता ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-६ (पिंपरी अंबा व २) मसला ते 
राज्यमार्ग २११ (तांदुळजा) या दोन रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्त्यावर तांदुळजा ही महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तसेच रस्ता ऊस 
वाहतूकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सदर रस्ते कच्चे रस्ते असून यासाठी भूसंपादनाची 
आवरऱ्यकता नाही. तसेच सदर रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत जिल्हा परिषद, लातूर यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्त रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांची मागणी विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील, लातूर 
तालुक्‍यातील, 

१) इतर जिल्हा मार्ग-३० - मसला - भिसेवाघोली शिवरस्ता ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-६ (पिंपरी 
अंबा) रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/०० (४.०० कि.मी.) हा रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.१६५ 


२) मसला ते राज्यमार्ग २११ (तांदुळजा) रस्ता कि.मी. ०/०० ते ४/५० (४.५०० कि.मी.) हा 
रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.१६६ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४२/नियोजन-२ 


परिणामी, लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीमध्ये ८.५०० कि.मी. 


इतकी वाढ होऊन जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्गांची एकुण लांबी ३६५१.७१० कि. मी इतकी होईल. 
सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११७३३०३९४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


o~ 


4 
& 


wean S&S 


) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop 1९००1] १०0॥ 


re 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Wa [0 (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 
322ed2dcfb496a3a97175, 


Tukaram Raipure एकाक 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


